सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब/ 
राजपत्रित) पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती 
व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/भाग-१/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२०. 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०१.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) 
पदाकरीता शिफारस केलेल्या उमेदवारांना दि.१८.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती व 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील खालील उमेदवारांच्या पदस्थापनेमध्ये प्रशासकीय 
कारणास्तव अंशत: बदल करुन खालीलप्रमाणे त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ. । गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव | वाटप शासन निर्णय सुधारित पदस्थापना 
क्र. | क्रमांक केलेला । दि.१८.०१.२०२० 
महसुली | अन्वये केलेली 
विभाग पदस्थापना 
१ | २ ३ 1 ४ | 4 द 
ij ९७ श्री.प्रशांत दिनकर | नागपूर | नागपूर महानगर  । सहायक संचालक, 
वैराट प्रदेश विकास नगर रचना, नागपूर 
प्राधिकरण, नागपूर । शाखा 
२ | ११४ श्री. रामेश्वर नाशिक | शिदखेडा नगर सहायक संचालक, 
मदनलाल परिषद, जि.धुळे नगर रचना, धुळे शाखा 
कुमावत 
३ । १६२ | श्रीमती आकांक्षा | नागपूर | नागपूर महानगर  । सहायक संचालक, 
राजाराम आव्हाड प्रदेश विकास नगर रचना (मूल्यांकन), 
प्राधिकरण, नागपूर । नागपूर 


०२. संबंधित उमेदवारांनी हे आदेश प्राप्त होताच पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू 
व्हावे. तसेच संबंधित कार्यालयाने उक्त उमेदवार रुजू झाल्याचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर 
करावा. 

०३. सदर उमेदवारांची पदस्थापना प्रशासकीय कारणास्तव बदलण्यात येत असल्याने, त्यांची 
ज्येष्ठता ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या गुणानुक्रमानुसार राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/भाग-१/नवि-२७ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२००३१६१३३४००३०२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIIAY KARBHARI 


CHAUDHARI 
Date: 2020.03.16 15:39:30 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
संबंधित उमेदवार यांना. 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
8) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 
५) मा.मंत्री, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
६) मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
७ मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (१) यांचे स्वीय सहायक. 
८) मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
९) विभागीय आयुक्त, नागपूर/नाशिक. 


) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) जिल्हाधिकारी, नागपूर/नाशिक/धुळे. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
) सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१४ सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
) सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर शाखा 
) सहायक संचालक, नगर रचना, धुळे शाखा 
) सहायक संचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / धुळे. 
) निवडनस्ती/नवि-२७. 


